RNI No . MAHBIL / 2009 /31745 
Reg .No. MH /MR /South - 327 /2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६ , अंक ३६ ] 


शुक्रवार , सप्टेंबर २६, २०१४ / आश्विन ४, शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १२६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासनाची कार्यनियमावली. 

क्रमांक शाकानि . १०१० / प्र .क्र . ११६ ( भाग-१ ) / १८ (र . व का .) . - ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग , 
क्रमांक शाकानि . १०१० / प्र.क्र . ११६ ( भाग -१)/१८ (र. व का .), दिनांक ११ जून २०१३ अन्वये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी राज्यमंत्र्यांना विभाग किंवा 
विभागाच्या काही भागाचा कार्यभार वाटून दिलेला होता ; 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार श्री . संजय वामन सावकारे , राज्यमंत्री यांना कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास , रोजगार व 
स्वयंरोजगार , सामाजिक न्याय, व्यसनमुक्ती कार्य, विमुक्त, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण या विभागांचा कार्यभार वाटून दिलेला 
होता ; 
__ आणि ज्याअर्थी, श्री . संजय वामन सावकारे यांचा राजीनामा महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार दिनांक २४ सप्टेंबर 
२०१४ रोजी स्वीकृत केला आहे ; 
___ ज्याअर्थी, श्री . संजय वामन सावकारे यांचा राजीनामा महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी स्वीकारल्यामुळे दिनांक ११ जून २०१३ रोजीच्या उक्त 
अधिसूचनेत बदल करणे इष्ट आहे ; 

आता, त्यामुळे , महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीतील नियम ६ च्या उपबंधास अनुसरून महाराष्ट्राचेमुख्यमंत्री शासकीय अधिसूचना , 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक शाकानि. १०१०/ प्र. क्र . ११६ ( भाग-१) / १८ (र. व का.), दिनांक ११ जून २०१३ मध्ये दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ 
पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत , ती अशी : 

उक्त अधिसूचनेतील श्री . संजय वामन सावकारे यांच्या संबंधातील नोंद वगळण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वा . शि . क्षत्रिय , 
शासनाचे मुख्य सचिव . 


भाग एक -( म . उ. वि .) - १२६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर २६, २०१४ / आश्विन ४ , शके १९३६ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 26th September 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT RULES OF BUSINESS. 


No. Shakani. 1010 /Prakra 116 (Part- 1 )/ 18 ( Ravaka ). — Whereas , under the Government 
Notification , General Administration Department, No. Shakani. 1010 / Prakra 116 ( Part - 1)/ 18 
(Ravaka ), dated the 11th June 2013 , the Chief Minister of Maharashtra , had allotted amongst the 
Ministers of State , the business appertaining to the Departments or parts of the Departments ; 

And whereas , under the said notification Shri Sanjay Waman Savkare, Minister of State was 
allotted the business appertaining to the Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development, 
Employment and Self-Employment , Social Justice , De- addiction Activities, Welfare of Nomadic , 
De-notified Tribes and Other Backward Classes Departments ; 

And whereas, the resignation of Shri Sanjay Waman Savkare , has been accepted by the 
Governor of Maharashtra upon the advice of Chief Minister on the 24th September 2014 ; 

And whereas , due to acceptance of resignation of Shri Sanjay Waman Savkare by the Governor 
of Maharashtra , it is expedient to amend the said notification dated the 11th June 2013 ; 

Now , therefore, in pursuance of the provisions of rule 6 of the Maharashtra Government 
Rules of Business , the Chief Minister , is hereby pleased to amend the Government Notification , 
General Administration Department, No. Shakani. 1010 / Prakra 116 ( Part - 1)/ 18 (Ravaka), dated 
the 11th June 2013 with effect from 24th September 2014 , as follows, namely : 

In the said Notification the entry related to Shri Sanjay Waman Savkare shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . S . KSHATRIYA , 
Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


